सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापान 

प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . १३ 


गुरुवार, दिनांक ३१ मार्च २०१६ : चैत्र ११ , शके १९३८ 


[ किंमत : १८ रुपये 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती , पृष्ठे | भाग एक - अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार- अ , चार-ब व 

आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत ते संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित 

व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , 
असलेले नियम व आदेश . 

नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 

स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ३२३ 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 
औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 


___ _ ३३० 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


१ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, यांजकडुन 
पहा :- १. श्री . ग . सो . ढोबळे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- १ , भुम यांचे 
पत्र क्र . १९५/ १६, दिनांक २८ जानेवारी , २०१६ अन्वये प्राप्त झालेला 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज. 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . ग. सो . ढोबळे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश 
१, भुम म्हणून काम पहातील . 
___ जर श्री . ग. सो . ढोबळे , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश -१, भुम म्हणुन कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 


आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमित करितात - 


श्री . ग . सो . ढोबळे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- १ , भुम यांच्या सदरील 
रजेच्या/ सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . 
व. आ .पोकळे , जिल्हा न्यायाधीश - १, भुम यांच्याकडे ठेवण्यांत येतो . 


क्र . काव्यवि/( प्रशा)/ ८७७/ २०१६.- श्री . ग. सो . ढोबळे , तदर्थजिल्हा उस्मानाबाद :- २८ जानेवारी , २०१६ 
न्यायाधीश- १ , भुम यांची दिनांक २८ जानेवारी , २०१६ ते ०६ फेब्रुवारी , 
२०१६ या ( १०) दहा दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) 

आर . आर . देशमुख , 
नियम १९८१, मधील नियम ५० नुसार (रजेपुढील दिनांक ०७ फेब्रुवारी , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 
२०१६ या एक दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह) मंजूर करण्यात येवून , 
दिनांक २७ जानेवारी , २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक 
०८ फेब्रुवारी , २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येते . 
औ . भाग १ - १३ 

३२३ 


३२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र ३१ मार्च २०१६ : चैत्र ११ , शके १९३८ भाग १ - पुरवणी 

दिनांक १५ फेब्रुवारी , २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय 

सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, यांजकडुन 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . स. बु. गणपा , हे ३ रे सह दिवाणी 
पहा :- १ . श्रीमती स्वा . दि .अवसेकर , ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . 

न्यायाधीश क .स्तर, व न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग उमरगा म्हणून काम पहातील . 
स्तर , उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . ९८५/ २०१६, दिनांक ०६ फेब्रुवारी , जर श्री . स . बु. गणपा , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते ३ रे सह 
२०१६ अन्वये सादर केलेला विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, व न्यायदंडाधिकारी प्र. वर्ग उमरगा म्हणुन 
आदेश 

कार्यरत राहिले असते . 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमित 

( दोन ) 
करितात - 

श्री . स. बु. गणपा , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर , व न्यायदंडाधिकारी 
क्र . काव्यवि /(प्रशा)/ १२७०/ २०१६.- श्रीमती स्वा . दि .अवसेकर , ४थे सह 

प्र . वर्ग उमरगा यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या/ सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, व न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग, उस्मानाबाद 

न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . चं.प्र . काशीद , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
यांची दिनांक ०९ व १० फेब्रुवारी, २०१६ या ( ०२ ) दोन दिवसांची अर्जित 

व न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग, उमरगा यांच्याकडे ठेवण्यांत येतो . 
रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१, मधील नियम - ५० नुसार उस्मानाबाद :- ०८ फेब्रुवारी , २०१६ . 
मंजूर करण्यांत येवून , दिनांक ०८ फेब्रुवारी , २०१६ रोजी कार्यालयीन 

आर . आर. देशमुख, 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक ११ फेब्रुवारी , २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 
पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती स्वा . दि . अवसेकर , ह्या ४थे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उस्मानाबाद 
म्हणून काम पहातील . 

जर श्रीमती स्वा . दि . अवसेकर , ह्या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर 
त्या ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , 
उस्मानाबाद म्हणुन कार्यरत राहिल्या असत्या . 

( दोन ) 
श्रीमती स्वा .दि . अवसेकर , ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग, उस्मानाबाद यांच्या सदरील रजेच्या कालावधीत 
त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . स.ह . जमादार , ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग उस्मानाबाद यांच्याकडे 
ठेवण्यात येतो . 


उस्मानाबाद :- ०८ फेब्रुवारी , २०१६ . 


आर . आर . देशमुख , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडुन 
पहा :- १ . श्री . ह. रा. पाटील , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , 
उमरगा यांचे पत्र जा . क्र . ४४३ / २०१६, दिनांक ०३ फेब्रुवारी , २०१६ अन्वये 
प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 

आदेश 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमित 
करितात - 

क्र . काव्यवि /( प्रशा )/ १२६८/ २०१६ .- श्री . ह. रा . पाटील , २रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर, व न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग उमरगा यांची दिनांक 
१५ फेब्रुवारी , २०१६ ते २० फेब्रुवारी , २०१६ या ( ०६ ) सहा दिवसांची अर्जित 
रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ , मधील नियम ५० नुसार 
(रजेमागील दिनांक १३ व १४ फेब्रुवारी, २०१६ आणि रजेपुढील दिनांक २१ 
फेब्रुवारी, या तीन दिवसाच्या सूट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यात येवून , 
दिनांक १२ फेब्रुवारी , २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक 
२२ फेब्रुवारी , २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . ह. रा. पाटील , हे २रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर, व न्यायदंडाधिकारी प्र. वर्ग उमरगा म्हणून काम 
पहातील . 

जर श्री . ह. रा . पाटील , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते २रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, व न्यायदंडाधिकारी प्र. वर्ग उमरगा म्हणुन 
कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 
श्री . ह. रा. पाटील , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी 
प्र . वर्ग उमरगा यांच्या सदरील रजेच्या/ सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा 
कार्यभार हा श्री . चं.प्र . काशीद , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग, उमरगा यांच्याकडे ठेवण्यांत येतो . 
उस्मानाबाद :- ०८ फेब्रुवारी , २०१६ . 

आर . आर. देशमुख , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडुन 
पहा : - १ . श्री . स. बु.गणपा , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क .स्तर , 
उमरगा यांचे पत्र जा . क्र . ४६७/ २०१६ , दिनांक ५ फेब्रुवारी , २०१६ अन्वये 
प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 

आदेश 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमित 
करितात - 

क्र . काव्यवि /( प्रशा )/ १२६९/ २०१६ .- श्री . स .बु.गणपा , ३रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग उमरगा यांची दिनांक ११ व 
१२ फेब्रुवारी, २०१६ या ( ०२) दोन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी 
सेवा (रजा ) नियम १९८१, मधील नियम ५० नुसार (रजेपुढील दिनांक १३ व 
१४ फेब्रुवारी , २०१६ या दोन दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यात 
येवून , दिनांक १० फेब्रुवारी, २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र ३१ मार्च २०१६ : चैत्र ११ , शके १९३८ 

३२५ 
___ श्री . एस. एस . गोरवाडे, हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 

पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 
पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५, दिनांक २१/७/ २०१५ श्री . एस . एस . गोरवाडे, हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 

२) श्री . व्ही . जे. डोंगरे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , रेणापूर यांची ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , 
दि . १/ २/२०१६ ते ३/ ०२ / २०१६ पर्यंतची (०३) दिवसाची अर्जित रजा मंजूर निलंगा या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 
करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेचा 

श्री . एस. एस . गोरवाडे, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१/ ७/ २०१५ च्या संदर्भीय 
आदेश 

आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 
क्र . काव्यवि/( प्रशा )/ ५९५/ २०१६. : - प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे 
श्री . व्ही . जे .डोंगरे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी 

लातूर , ८ फेब्रुवारी , २०१६ . 
प्रथम वर्ग , रेणापूर यांची दिनांक १/ ०२/ २०१६ व ०३/ ०२/ २०१६ पर्यंतची 

व्ही . डी . डोंगरे , 
( ०३ ) दिवसाच्या उपभोगलेल्या अर्जित रजेस , दिनांक ३१/ १/ २०१६ रोजीचे 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर , 
सुट्टीचे लाभासह कार्योत्तर मंजूरी देत आहेत . तसेच त्यांना सदरील कालावधीत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात आली होती . 
__ श्री . व्ही . जे .डोंगरे , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडुन 
पदावर नेमण्यात आले होते . 
श्री . व्ही . जे. डोंगरे, हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती दिवाणी 

पहा :- १ . जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५ , 

दिनांक २१/ ७/ २०१५ . 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, रेणापूर या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आली होती . 

२ . श्री . एस . सी . पठारे , ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 

लातूर यांची दिनांक ९/ ०२/ २०१६ ते ११/ ०२/ २०१६ पर्यंतची (०३ ) दिवसाची 
श्री . व्ही . जे . डोंगरे, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा 

अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचा दिनांक २१/ ७/ २०१५ च्या संदर्भिय आअदेशाप्रमाणे 

३. अधिक्षक ( प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय, लातूर यांचा रजेच्या 
ठेवण्यात आला होता . 

अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 
लातूर , ०६ फेब्रुवारी , २०१६ 

आदेश 
व्ही . डी . डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर . 

क्र . काव्यवि /( प्रशा)/ ६१७/ २०१६ .- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे 
श्री . एस . सी . पठारे , ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , लातूर यांची दिनांक ०९ / ०२/ २०१६ ते 

११/ ०२/ २०१६ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करीत आहेत . 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडुन 

तसेच त्यांना दिनांक ८ / ०२/ २०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते 
पहा : - १ . जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१ / २०१५ , 

दिनांक १२/०२/ २०१६ रोजीचेकार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय 
दिनांक २१ / ७/ २०१५ . 

सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 
२. श्री . एस .एस . गोरवाडे, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 

श्री . एस . सी . पठारे , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
निलंगा यांची दिनांक ०८ / ०२/ २०१६ ते १२/ ०२/ २०१६ पर्यंतची ( ०५ ) दिवसाची 

पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 
३ . अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 

___ श्री . एस . सी . पठारे , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती ३रे 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 

लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 
आदेश 
क्र . काव्यवि/( प्रशा )/ ६०८ / २०१६.- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे 
श्री . एस.एस . गोरवाडे, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व 

श्री . एस . सी . पठारे , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, निलंगा यांची दिनांक ०८ /०२/२०१६ ते १२/ ०२/ २०१६ 

कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१/ ७/ २०१५ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
पर्यंतची ( ०५ ) दिवसाची अर्जित रजा रजेच्या मागे दिनांक ७/ ०२/ २०१६ रोजी 

ठेवण्यात येईल . 
रविवार आणि रजेच्या पुढे दिनांक १३/०२/ २०१६, व १४/ ०२/ २०१६ रोजी 
अनुक्रमे दुसरा शनिवार व रविवार निमित्त असलेल्या सुट्यांचे लाभासह मंजूर 

लातूर , ८ फेब्रुवारी , २०१६ . 
करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक ६/ ०२/ २०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर 

व्ही . डी . डोंगरे , 
पासून ते दिनांक १५/०२/ २०१६ रोजीचेकार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंतच्या कालावधीत 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर , 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


( 7 ) 


३२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र ३१ मार्च २०१६ : चैत्र ११ , शके १९३८ भाग १ - पुरवणी 

५ . अशा प्राधिकाऱ्यांच्या तो ज्यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका 

पोहोचेल अशा किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा 
सहाय्यक निबंधक , यांजकडुन 

ज्यामध्ये उलथवून टाकण्याची प्रवृत्ती दिसून येत असेल अशी 
अधिसुचना 

आवेश पुर्ण भाषणे करणे , हावभाव करणे अगर सोंग आणणे आणि 

चित्रे, चिन्हे फलक किंवा इतर कोणताही जिन्नस किंवा वस्तु तयार 
क्र . सनिपै/ प्रशा- ३/चितेगाव ग्रा . बि . शेती संस्था / नोंदणी/ २०१५ . - सहाय्यक 

करणे, त्यांचे प्रदर्शन करणे किंवा जनतेत प्रसार करणे . 
निबंधक , सहकारी संस्था पैठण ता . पैठण जि . औरंगाबाद या कार्यालयाद्वारे 
अधिसुचित करण्यात येते की , पैठण तालुक्यातील नियोजीत चितेगांव हा आदेश संपुर्ण लातूर जिल्ह्याचे हद्दीत दिनांक ०३ / ०२ / २०१६ 
ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पत संस्था मर्यादीत चितेगांव , ता . पैठण 

रोजीचे ०० . ०१ वा .पासून ते दिनांक १५ / ०२/ २०१६ रोजी २४ . ०० वाजेपर्यंत 
जि . औरंगाबाद ही संस्था अजीडी /पीटीएन/ आरएसआर/ सीआर/ ५३१/ २०१५ , 

( दोन्ही दिवस धरुन ) लागू राहिल . 
दिनांक १५/ १२/ २०१५ या नोंदणी क्रमांकाने नोदणी करण्यात आली आहे . २. आणि ज्याअर्थी सार्वजनीक शांतता व सुव्यवस्था राहण्याकरीता 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ९ ( १ ) खालील आदेश काढणे आवश्यक आहे . 
अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . 

महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे ( १९५१ चा अधिनियम २२ ) चे 
उक्त अधिनियमाचे कलम -१२ (०१ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था कलम ३७ ( १ )( ३ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर 
नियम क्र . १९६१ चे नियम क्र . १० ( ०१ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 

करुन मी , नारायण उबाळे , अपर जिल्हादंडाधिकारी, लातूर या द्वारे संपुर्ण 
“ साधन संपत्ती संस्था ” असून उप -वर्गीकरण “कर्ज देणाऱ्या साधन संपत्ती 

लातुर जिल्ह्याचे हद्दीत कोणत्याही सडकेवर किंवा कोणत्याही एका ठिकाणी 
संस्था " आहे. 

पाच किंवा अधिक व्यक्तींना एकत्र जमण्यास किंवा मिरवणूक काढण्यात 

मनाई करीत आहे . आणखी असे की , हा आदेश कामावरील कोणत्याही 
एस. ई . सोत्रे 

पोलीस अधिकारी किंवा इतर शासकीय कर्मचारी आणि विवाह , अंत्ययात्रा 
सहाय्यक निबंधक , यांना लागू राहणार नाही , सभा , धार्मिक मिरवणूक , मोर्चा, उपोषण यांना 
सहकारी संस्था , ता . पैठण. परवानगी देण्याचे अधिकार , पोलीस अधिक्षक, पोलीस उपअधिक्षक व 

संबधित पोलीस निरिक्षक , पोलीस उपनिरिक्षक जिल्हा लातूर यांना राहतील . 
त्यांनी परवानगी देण्यापुर्वी संबधित उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा तालुका 

कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्याशी सल्लामसलत करुन दयावी. पोलीस खात्याचे 
अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

परवानगी दिल्याची लेखी माहिती त्वरीत संबधित उपविभागीय दंडाधिकारी 
संदर्भ :- १. पोलीस अधिक्षक , लातूर यांचे पत्र क्रमांक जिविशा / 

किंवा तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी यांना कळवावे . 
का .व . सु ./ १५५/ २०१६ दिनांक ३० /०१/ २०१६ . 

हा आदेश संपुर्ण जिल्ह्याचे हद्दीत दिनांक ०३/ ०२/ २०१६ रोजीचे ००.०१ 

वा .पासून ते दिनांक १५ / ०२/ २०१६ रोजी २४ .०० वाजेपर्यत ( दोन्ही दिवस 
अधिसुचना 

धरुन ) लागू राहतील . 

वरील आदेश आज दिनांक ०३/ ०२/ २०१६ रोजी माझ्या सही व शिक्यानिशी 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) प्रमाणे 

निर्गमित करण्यात आले . 
क्रमांक - २०१६/ एमएजी/ डेस्क -१/ कावि- १८३.- ज्याअर्थी पोलीस अधिक्षक , 

नारायण उबाळे, 
लातूर यांनी संदर्भ क्रं . १चे पत्रान्वये कायदा व सुव्यवस्था , सार्वजनीक 

अपर जिल्हादंडाधिकारी , लातूर 
शांतता व सार्वजनीक सूरक्षितता राखणेसाठी महाराष्ट्र पोलीस कायदा लातुर :- ३० जानेवारी , २०१६ . 
१९५१ चे कलम ३७( १)( ३ ) ची तरतुद लागू करणेची मागणी केली आहे . व 
सदर तरतुद लागू करणेसाठी माझे समाधान झाले असल्याने जिल्ह्यात 

१० 
कायदा व सुव्यवस्था टिकुन राहावी या दृष्टीकोनातुन प्रतिबंधात्मक कार्यवाही 

उपविभागीय दंडाधिकारी यांजकडून 
करणे आवश्यक आहे . 

संचिका क्र . २०१५ / दंडणीय/ हद्दपार / सीआर - १३० . - १.) ज्या अर्थी, 
त्याअर्थी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे ( १९५१ चा अधिनियम महाराष्ट्र शासन गृहविभाग (विशेष ) सचिवालय , मंबई यांची अधिसूचना क्र . 
३२ ) कलम ३७ ( १ )( ३ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा 

एस . बी - २ इएक्सटीएन - आरएन - ३९५९ / १८९४८ दिनांक १/ १०/ १९५९ अन्वये 
वापर करुन मी , नारायण उबाळे , अपर जिल्हादंडाधिकारी, लातूर खालील 

उप विभागीय दंडाधिकारी भुम यांना मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे 
गोष्टीस मनाई करीत आहे . 

कलम ५६ ,५७ नुसार कार्यवाही करण्या बाबत अधिकार दिलेले आहेत . 
१ . शस्त्रे , सोटे , तलवारी, भाले , दंडे, बंदुका , सुरे, काठया किंवा 

आणि त्या अर्थी, मा . अपर पोलीस अधिक्षक उस्मानाबाद यांचे पत्र स्था . 
लाठया किंवा शारिरिक ईजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी 
कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे . 

गु- शा - ४१४० / २०१५ दिनांक ३० / ९/ २०१५ अन्वये तुळश्या उर्फ तुळशीराम 

वश्या उर्फ वसंत शिंदे रा. इनगोंदा ता . परंडा, जि . उस्मानाबाद यास 
२ . कोणतीही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटके पदार्थ बरोबर नेणे . 

सहाय्यक पोलीस निरिक्षक पोलीस स्टेशन अंबी यांनी कलम ५६ ( अ ) ( ब ) 
३ . दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे, सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे 

अन्वये उस्मानाबाद , बीड , अहमदनगर, सोलापूर, या जिल्हयाचे हद्दीतून 
किंवा बाळगणे , जमा करणे किंवा तयार करणे . 

दोन वर्षा करीता हद्दपार करण्याचा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर सदर 
४ . व्यक्तीचे अथवा प्रेते , किंवा आकृत्या किंवा त्याच्या प्रतिमा यांचे प्रस्तावाची छाननी करण्यात आली. प्रस्तावित हद्दपार ईसमा विरुध्द पोलीस 
प्रदर्शन करणे , जाहिरपणे घोषणा करणे , गाणे म्हणने वाद्य वाजविणे . 

स्टेशनला खालील प्रमाणे गुन्ह्याच्या नोंदी असल्याचेदिसून आले . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र ३१ मार्च २०१६ : चैत्र ११, शके १९३८ 


३२७ 


अ . क्र . 


पोलीस स्टेशन 


गुन्हा क्रमांक 


कलम 


गुन्ह्याची सद्यस्थिती 


आंबी 


२५ / ९६ 


३९५ भा . द. वी . 


७ वर्षे शिक्षा व १००० -०० रु . दंड , दंड न भरल्यास 
६ महिने सक्त मजूरी 


आंबी 


४३/०३ 


न्यायप्रविष्ठ 


३९६ , ३९७ भा .द. वी . 
१४३,१४७,१४८ भा .द .वी . 


आंबी 


४५ /०३ 


न्यायप्रविष्ठ 


आंबी 


३५/ ०८ 


१४७ ,१४८ , १४९ भा . द. वी . 


न्यायप्रविष्ठ 


आंबी 


३५/ १४ 


३९५,४५७, ३८० भा . द. वी . 


न्यायप्रविष्ठ 


प्रस्तावित हद्दपार इसमा विरुध्द उपरोक्त गुन्हयांची नोंदी असल्याचे पोलीस 
सहाय्यक पोलीस निरीक्षक पोलीस स्टेशन आंबी यांनी त्यांचे प्रस्तावात 
कळविले आहे . सदर गुन्हयांची चौकशी करण्यासाठी या कार्यालयाचे आदेश 
क्रमांक २०१५ / एमएजी/ सीआर -१३० दिनांक १५ / १० / २०१५ अन्वये उपविभागीय 
पोलीस अधिकारी भुम यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात 
आली. चौकशी अधिकारी यांना सदरील गुन्हयाचे अनुषंगाने सविस्तर चौकशी 
करुन चौकशी अहवाल स्वयंस्पष्ट अहवालसह या कार्यालयास पाठविणे बाबत 
कळविण्यात आले . 


चौकशी अधिकारी तथा उपविभागीय पोलीस अधिकारी , भुम यांनी त्यांचे 
पत्र क्र . उविपोअ/ चौकशी/ हद्दपार/ २१९ / २०१५ दिनांक २३ /१/ २०१५ अन्वये 
चौकशी अहवालात नमुद केले की , प्रस्तावित हद्दपार इसमा विरुध्द सन 
१९९६ गैरकायद्याची मंडळी जमवून अडथळा करणे , हत्यार सहीत दरोडा 
टाकणे , दरोड्याची तयारी करणे , घरफोडी करणे यासारखे गंभीर स्वरुपाचे 
गुन्हे केलेले असून त्यांचे विरुध्द दखलपात्र अदखालपात्र गुन्हे दाखल 
झालेले असून त्याचा या गुंडगिरी कृत्यामुळे तेथील रहिवाशा मध्ये असुरक्षिततेची 
व दहशतीची भावना निर्माण झालेली आहे . प्रस्तावीत हद्दपार इसमाने 
केलेल्या हिंसक कृत्यास बळी पडलेले लोक हे त्याच्या दहशतीमुळे व 
भितीमुळे उघडपणे त्याचे विरुध्द साक्ष देण्यास धजत नाहीत व तसे 
केल्यास ते त्याचे जीवीतास व मालमत्तेस हानी पोहंचवेल अशी भीती त्यांना 
वाटते . त्यामुळे त्यांचे विरुध्द उघड साक्ष देण्यास एकही साक्षीदार मिळालेला 
नसून सहाय्यक पोलीस निरिक्षक अंबी यांनी गोपनीय जबाब नोदवून तो 
सिलबंद केलेला आहे . यावरुन त्याचा दबदबा असल्याचेदिसून येते . त्याचे 
विरुध्द वेळोवेळी प्रतिबंधक कार्यवाही करण्यात येवून ही त्याचे मध्ये काही 
एक सुधारणा घडून येत नसल्याने तो भारतीय दंडविधान संहिता प्रमाणे 
शिक्षेस पात्र आहे. हद्यपार इसमाचे प्रवृत्तीस आळा घालणेसाठी व परिसरातील 
जनतेचे जीवनमान सुरक्षित ठेवणेसाठी मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे 
कलम ५६ ( १) ( ब ) अन्वये उस्मानाबाद , बीड , अहमदनगर, सोलापूर या 
जिल्हयाचे हद्दीतून दोन वर्षा करीता हद्दपार करण्याची शिफारस केलेली 
आहे. असा अहवाल उप विभागीय पोलीस अधिकारी कळंब यांनी दिला . 

चौकशी अधिकारी यांनी वरील प्रमाणे शिफारस केली असली तरी मुंबई 
पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ५९ मधील तरतुदी नुसार प्रस्तावित 
हद्दपार ईसमास दिनांक ५/ १२/ २०१५ रोजी सहाय्यक पोलीस निरिक्षक 
आंबी यांचे मार्फत नोटीस देवून त्यास असेही कळविण्यात आले की , 
आपणास आपले बचावासाठी पुर्ण संधी देत आहोत व आपणास नोटीस 


संबंधी आपले स्पष्टीकरण अथवा लेखी अभिवेदन सादर करावयाचे असेल 
तर सादर करु शकता . आपणास आपले बचावासाठी जर कोणी साक्षीदार 
हजर करावयाचे असतील तर अशा साक्षीदाराला तपासणी करीता आमचे 
समक्ष हजर करु शकता तसेच बचावाचे लेखी दस्त ऐवज व साक्षी पुरावे 
हजर केल्यास ते सदरील हद्दपार प्रकरणाच्या अभिलेखा मध्ये सामील 
करण्यांत येतील व त्याचा विचार करण्यांत येईल . आपणास आपले अभिवेदन 
सादर करण्या करीता वकीलासह सादर करावयाचे असले तर आपण 
तसेही करु शकता व हजर केलेल्या साक्षीदारची तपासणी सुध्दा आमचे 
समक्ष वकीला कडून करुन घेवू शकता . या करीता आपण दिनांक 
१५/ १२/ २०१५ रोजी सकाळी ११.०० वा . स्वतः अथवा विधिज्ञा मार्फत माझे 
समक्ष उपस्थित राहुन सादर करावे. गैरहजर राहील्यास आपणास उपरोक्त 
गुन्हयाचे अनुशंगाने काहीही कथन करावयाचे नाही असे गृहीत धरुन 
नियमानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल असे आशयाची नोटीस देवुन 
संधी दिली. जाबदेणार हा सदरील तारखेवर हजर झाला व तारीख 
वाढवून मागीतली . त्याची विनंती मान्य करुन प्रकरणात १६/ १२/ २०१५ 
रोजी तारीख ठेवण्यात आली. जाबदेणार यांनी दि . १६/ १२/ २०१५ , 
२९ / १२/ २०१५ , ३० / १२/ २०१५ अशा वेळोवेळी तारख देण्यात आल्या व 
दिनांक ५/१/ २०१६ रोजी त्याचे म्हणणेचे अनुषंगाने कागदपत्र दाखल केली 
व प्रकरण दिनांक १२/ १/ २०१६ रोजी उपलब्ध कागदपत्रा आधारे निकालासाठी 
राखुन ठेवण्यात आले . 

प्रस्तुत प्रकरणात चौकशी अधिकारी यांनी नोंदविलेल्या गुन्हयाचे अनुषंगाने 
कागदपत्राची तपासणी करुण तसेच प्रस्तावित हद्दपार ईसमास बचावाची 
पुरेपूर संधी दिलेली आहे . या कार्यालयाकडून नोटीस मध्ये नमूद केल्या 
प्रमाणे अनेकवेळा बाचावाचे साक्षीदार , कागदोपत्री पुरावे व लेखी अभिवेदन 
सादर करण्याची पुरेपूर संधी देण्यात आली . मात्र प्रस्तावीत हद्दपार ईसम 
यांनी कोणतेही म्हणणे सादर केले नाही . त्याचेम्हणणेचे अवलोकन केले 
असता असे दिसून येते की , त्यांचे विरुध्द अंबी पोलीस स्टेशन येथील 
गुन्ह्याचे नोंदी पैकी ३ केसेस सुट्या व २ केस प्रलंबीत असल्याचे म्हटले 
आहे परंतू हद्दपार ईसम यांनी त्यांचेम्हणण्याचे पुष्टीयार्थ कोणताही ठोस 
सबळ पुरावा सादर केलेला नाही. यावरुन प्रस्तावित हद्दपार ईसम यांना 
कांही एक म्हणावयाचे नाही . त्यांचे वर्तनात काहिंही सुधारणा झालेली 
नाही. यावरुन तो पोलीस यंत्रणेस घाबरत नाही असे दिसून येते . थोडक्यात 
त्यांचेविरुध्द पोलीस स्टेशनला नोंद असलेले गुन्हे त्यास मान्य असल्याचे 
दिसुन येते . 


३२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र ३१ मार्च २०१६ : चैत्र ११ , शके १९३८ भाग १ - पुरवणी 
चौकशी अधिकारी यांनी चौकशी करुन केलेली शिफारास पाहता मी या रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . दि .द . ममदापुरे, जिल्हा न्यायाधीश -१ , 
निष्कर्षाप्रत आले आहे की , प्रस्तावीत हद्दपार ईसम हा सराईत गुन्हेगारी भोकर , हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न ठेवण्यात येते . 
वृत्तीचा असुन आडदांड, गुंड , अविचारी वृत्तीचा असल्याचे त्याचे या गैरकृत्यामुळे 
सदर भागातील लोकांचेजिवीतास धोका भय निर्माण झाले आहे . मालमत्तेची 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
सुरक्षितता राहीलेली नाही . समाजात भितीचे वातावरण निर्माण झालेले 

तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . दि .द . ममदापुरे, जिल्हा 
आहे . त्याच्या या गैरवर्तणामुळे व दहशतीमुळे त्यांचे विरुध्द उघडपणे 

न्यायाधीश - १, भोकर , हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर 
तक्रार नोंदविण्यास व साक्ष देण्यास कोणीही पुढे येत नाही. त्यामुळे 

ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 
चौकशी अधिकारी यांनी नोंदविलेल्या निष्कर्षास मी सहमत आहे . 

नांदेड :- १५ जानेवारी, २०१६ . 


कु . सविता टी . बारणे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, नांदेड 


१२ 


त्याअर्थी, आता मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ५६ ( १ ) ( अ ) 
( ब ) अन्वये मला विहीत केलेल्या शक्तिचा वापर करुन मी उपविभागीय 
दंडाधिकारी भुम याद्वारे असे आदेश देतो की , तुळश्या उर्फ तुळशीराम 
वश्या उर्फ वसंत शिंदे रा . इनगोंदा ता . परंडा , जि . उस्मानाबाद यांस या 
आदेशाचे तारखेपासून दोन दिवसांचे आत उस्मानाबाद , बीड जिल्हयातील 
बीड , पाटोदा , तसेच अहमदनगर , जिल्हयातील जामखेड , व सोलापुर 
जिल्हयातील करमाळा, बार्शी, माढा या तालुक्याचे हद्दीतून निघून जावे 
अथवा घालून दिले जाईल . त्या तारखेपासून ३ ( तीन) महिने करिता सदर 
हद्दीत उपविभागीय दंडाधिकारी, भुम अथवा गृह विभाग (विशेष ) महाराष्ट्र 
शासन यांचे लेखी परवानगी शिवाय प्रवेश करता कामा नये . 


___ मी आणखी असेही आदेशित करतो की , हा आदेश अमंलात असे 
पर्यंतच्या कालावधीत हद्दपार ईसम हा राज्यातील कोणत्याही क्षेत्रात राहील 
तेंव्हा त्याने त्याचे पत्यामध्ये कोणताही बदल झालेला नसला तरी प्रत्येक 
प्रत्येक एकदा सर्वात जवळच्या पोलीस स्टेशनच्या प्रभारी अधिका-यास 
आपल्या राहण्याचे ठिकाण कळविल . त्याच प्रमाणे मी असे ही आदेशीत 
करतो की , अशा कालावधीत हद्दपार व्यक्ति राज्यातुन बाहेर जाईल तेंव्हा 
ती राज्याबाहेर गेल्याचेदिनांक पासून ( १० ) दिवसांचे आत आपल्या जाण्याचा 
दिनांक डाकेने किंवा अन्य प्रकारे उक्त अधिका- यास लेखी कळविल आणि 
जेव्हा राज्यात परत आला असेल व येईल तेव्हा त्याने राज्यात आल्याचा 
दिनांका पासून ( १० ) दिवसाचे आत तो जेथे राहत असेल त्या ठिकाणाच्या 
सर्वात जवळच्या पोलीस स्टेशनच्या प्रभारी अधिका- यास आपल्या येण्याचा 
दिनांक कळविल . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा :- श्री . दि .द . ममदापुरे , जिल्हा न्यायाधीश -१ , भोकर , यांचे पत्र 
जा . क्र . १२२५/ २०१५ , दि . ११/ १२/ २०१५ , सोबत विहीत नमुन्यातील रजेचा 
अर्ज वैद्यकीय प्रमाणपत्र व त्यावरील आदेश . 

आदेश 
क्र . ब- १ ( १ ) / ४५२/ २०१६.- श्री . दि .द . ममदापुरे , जिल्हा न्यायाधीश - 
१, भोकर , यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १९८१ मधील नियम 
५० अन्वये दि . १४ डिसेंबर २०१५ ते १८ डिसेंबर पर्यंत या एकूण (०५ ) 
दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . दि . द . ममदापुरे , जिल्हा न्यायाधीश - १ , 
भोकर , हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न ठेवण्यात येते . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९-ब खालील 
तळटिप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . दि .द . ममदापुरे , जिल्हा 
न्यायाधीश - १ , भोकर , हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर 
ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 
नांदेड :- १५ जानेवारी , २०१६ . 

कु . सविता टी . बारणे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड 


आज दिनांक ९ / २/ २०१६ रोजी माझ्या सही शिक्यानिशी देण्यात येत 
आहे . 


दुर्वाचनिय , 
उप विभागीय दंडाधिकारी, भुम . 


भुम , ९ फेब्रुवारी , २०१६ . 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


११ 


वाचा :- श्री . एस . एस . आरदवाड , सह दिवाणी न्यायाधीश करिष्ठ 
स्तर , नांदेड यांचे पत्र जा . क्र . २१९/ २०१६ , दि . १५/ ०१/ २०१६, व सोबत 
विहीत नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा :- श्री . दि . द . ममदापुरे , जिल्हा न्यायाधीश - १ , भोकर , यांचे पत्र 
जा . क्र . १२३६/ २०१५ , दि . १९ /१२/ २०१५, सोबत विहीत नमुन्यातील रजेचा 
अर्ज वैद्यकीय प्रमाणपत्र व त्यावरील आदेश . 


आदेश 


आदेश 


क्र . ब- १ ( १ ) / ४५३/ २०१६.- श्री . दि .द . ममदापुरे , जिल्हा न्यायाधीश - 
१, भोकर , यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम 
५० अन्वये दि . २१ डिसेंबर २०१५ ते २३ डिसेंबर २०१५ पर्यंत या एकूण 
( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात येते . 


क्र . ब- २ ( १) / ५०० / २०१३.- श्री . एस .एस . आरदवाड , पाचवे सह 
दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) 
नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दि . १८ /०१/ २०१६ ते २० /०१/२०१६ 
पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) एकूण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्यामागे 
दिनांक १७/ १/ २०१६ रोजीची सुट्टी जोडून दिनांक १६/ ०१/ २०१६ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २१/ ०१/ २०१६ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याचा परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 


औरंगाबाद विभाग __ महाराष्ट्र शासन राजपत्र ३१ मार्च २०१६ : चैत्र ११ , शके १९३८ 

३२९ 
रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस . एस . आरदवाड , सह दिवाणी ( दोन्ही दिवस धरुन ) एकूण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर, नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न दिनांक ७/०२/ २०१६ रोजीची सुट्टी जोडून , दिनांक ३/ ०२/ २०१६ रोजीची 
राहतील . 

कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ८/ ०२/ २०१६ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . एस . आरदवाड , 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस. बी. शेख, तिसरे सह दिवाणी न्यायाधीश 
सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर, नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत 

करिष्ठ स्तर , नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
: २ : 

तळटिप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . बी . शेख, तिसरे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांच्या न्यायालयाचे 

सह दिवाणी न्यायाधीश करिष्ठ स्तर , नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत 
उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक काम दुसरे सह दिवाणी 

रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी पहावे . 
नांदेड :- १८ जानेवारी , २०१५ . 

तिसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांच्या न्यायालयाचे 
दुर्वाचनिय , 

उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक काम पाचवे सह दिवाणी 
जिल्हा न्यायाधीश, नांदेड . 

न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांनी पहावे. 
नांदेड :- ३० जानेवारी, २०१६ 


१४ 


ए . एल . यावलकर , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


वाचा :- श्रीमती एन. एस. सराफ , चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , नांदेड यांचे पत्र जा . क्र . ३५४/ २०१६, दि . २८ / ०१/ २०१६, सोबत 
विहीत नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा :- पी . व्ही . कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा 
यांचे पत्र जा . क्र . १०५/ २०१६ , दि . २१/०१/ २०१६, सोबत विहीत नमुन्यातील 
रजेचा अर्ज त्यावरील आदेश . 

आदेश 
क्र . ब -२ ( १ ) / ७१४/ २०१६.- पी . व्ही . कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , लोहा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील 
नियम ५० अन्वये दिनांक १८ /०१/ २०१६ ते २० / ०१/ २०१६ पर्यंत ( दोन्ही 
दिवस धरुन ) या एकूण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा व रजेच्या मागे दिनांक 
१७/१/ २०१६ रोजीच्या सुट्टीचा फायदा मंजूर कार्योत्तर करण्यात येतो . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर पी . व्ही . कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , लोहा यांना पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न ठेवण्यात 
येते . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , पी . व्ही . कुलकर्णी, दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 
नांदेड :- २२ जानेवारी , २०१६ . 

ए . एल . यावलकर , 
जिल्हा न्यायाधीश - १, नांदेड 


आदेश 


क्र . ब- २ ( १) /९४९/ २०१५.- श्रीमती एन. एस .सराफ , चौथे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) नियम 
१९८१ मधील नियम ५० अन्वये दि . ०९ /०१/ २०१६ ते २५ /०१/ २०१६ पर्यंत 
( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( १७) दिवसांची वाढीव अर्जित रजा , रजेच्या 
पुढे दिनांक २६/ ०१/ २०१६ रोजीच्या सुट्टीच्या फायदा, मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एन. एस . सराफ , चौथे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड ह्या पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
ठेवण्यात येते . 


१५ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा :- श्री . एस . बी . शेख,तिसरे सह दिवाणी न्यायाधीश करिष्ठ स्तर , 
नांदेड यांचे पत्र जा . क्र . ३९७/ २०१६ , दि . २९/ ०१/ २०१६, व सोबत विहीत 
नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एन. एस. सराफ 
चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड ह्या जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या 
असत्या . 


नांदेड , ३० जानेवारी, २०१६. 


आदेश 


क्र . ब- २ ( १ ) / ९४७/ २०१६.- श्री . एस . बी . शेख , तिसरे सह दिवाणी 
न्यायाधीश करिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम 
१९८१ मधील नियम ५० अन्वये दि . ०४/ ०२/ २०१६ ते ०६/ ०२/ २०१६ पर्यंत 


ए . एल . यावलकर , 
जिल्हा न्यायाधीश - १, नांदेड 


३३० 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र ३१ मार्च २०१६ : चैत्र ११ , शके १९३८ भाग १ - पुरवणी 
पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खालील दर्शविलेल्या दिनांकास प्रसिध्द झाली आहे . 


बुधवार , दिनांक ३० मार्च २०१६ : चैत्र १० , शके १९३८ 


१७ 


जिल्हाधिकारी यांजकडुन 

आदेश 


क्र . २०१६ / नपाप्र/ अध्यक्ष/ कार्या-२/ कावी. - ज्याअर्थी, शासन 
नगर विकास विभाग यांचेकडील अधिसुचना दिनांक १० जुन , 
२००९ व निवडणूक नियम २००६ अन्वये नियुक्त केलेल्या 
पिठासीन अधिकारी नगरपंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांची 


निवड झाल्याचे नावासह कळविले आहे . त्यानुसार महाराष्ट्र 
नगर परिषद , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , 
१९६५ चे कलम १९ (१ ) अन्वये येथोचितरित्या राजपत्रात 
प्रसिध्द करणे आवश्यक आहे . 

त्याअर्थी, जिल्हयातील नगर परिषद परतूर येथील अध्यक्ष 
यांचे नाव या आदेशाद्वारे खालील प्रमाणे अधिसुचित करण्यात 
येत आहे . 


अ . क्र . 


नगरपरिषदेचे नाव 


निवडूण आलेल्या अध्यक्षांचे नाव 


परतूर 


श्रीमती शेख करीमाबी महेमूद 


जालना , २२ मार्च, २०१६ 


ए . एस . आर . नायक , 
जिल्हाधिकारी, जालना . 


प्रकाशक,मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक श्री.संतोष मारूती डावले. शासकीय मुद्रणालय, औरंगाबाद यांनी 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले . 


